मंत्री आस्थापनेवरील चोपदार/जमादार (भाग-अ) या 
सावधि पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड संवर्गातील 
भाग-ब व भाग-क मधील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची दिनांक १ जानेवारी, २०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२७२१/प्र.क्र.३३/२१ (आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही २०१४/ प्र.क्र.३२२/ का.१२ दि.६ जून, २०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. संकीर्ण २७२१/ प्र.क्र.३३/ २१ (आस्था) दि.१.२.२०२२ 


परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील प्रशासकीय विभागातील गट-ड संवर्गातील पदांच्या 
सेवाभरतीचे विनियम करणारे नियम शासन अधिसुचना, क्र. एसआरव्ही २०१४/ प्र.क्र.३२२/ का.१२ दि.६ 
जून, २०१७ च्या अधिसुचनेद्वारे विहित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गट-ड संवर्गातील पदांच्या सेवाप्रवेश 
नियमातील अनुसूची गट-अ मधील जमादार/चोपदार पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेल्या अटींची 
पूर्तता करणा-या कर्मचा-यांची दि.१.१.२०२२ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन 
दि.१.२.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांना प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांच्या विभागातील गट-ड संवर्गातील सर्व 
संबंधीत कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत आणि त्याबाबत काही आक्षेप असल्यास, तसेच अपूर्ण 
माहिती असल्यास दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत या विभागास कळविण्यात आले आहे. 
3. वरीलप्रमाणे मंत्रालयीन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे मंत्री आस्थापनेवरील 
चोपदार/ जमादार (भाग-अ) या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड संवर्गातील (भाग-ब व भाग-क) 
कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी २०२२ ची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द 
करण्यात यत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदरचे परिपत्रक सोबतच्या परिशिष्टातील 
ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ठ असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत असलेल्या तसेच प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन परिपत्रक (ज्येष्ठतासूचीसह) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२२८१५५१२९७३०७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP PRABHAKAR DESHMUKH 
Date: 2022.02.28 15:59:07 +05'30' 


(दि. प्र. देशमुख) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) मा मुख्यमंत्री / मा उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२७२१/प्र.क्र.३३/२१ (आस्था) 


४) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्राळय,मुंबई 

कार्यकारी अभियंता,दक्षिण मुंबई (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मर्झबन रोड मुंबई 
संबंधित कर्मचारी 

निवडनस्ती. 


शी. क 


) 
) 
) 
) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मंत्री आस्थापनेवरोल चोपदार/जमादार (भाग-अ) या सावांध पदावर पदोन्नतोसाठां गट-ड संवगातील भाग-ब व भाग-क मधील कमेचाऱ्यांची दिनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजीचा आतम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची 
जन्म दिनांक [सध्याचे पदनाम [नाईक व समकक्ष पैवानिवृत्ती पदार पदावर विभाग 


'पदावरील (भाग-ब/ पदोन्नतीस 


भाग-क) अखंड इच्छूक/ अनिच्छूक 
'पदोन्नतीचा दिनांक 

«fear a 3 

श्री. प्र.ना. कोटोय ,पुरबठा व ग्रा.सऱक्षण 

७ |अ.ल. कदम | नाईक | ३१.०७.२०२४ छू जलसंपदा विभाग 
सुता नाईक] $0.96 ROR जलसंपदा विभाग 

teres | RIOT अल. TST AMATI 

fame 

लमण दवर a 


: 


z षि 


ay 


जु 
म 
4 
rc 


५1 ५1 ३1 14 
| ay 2 al ala 


Ab 
| a. 
yy 


०२.०६.१९६४ विभाग 
०१.०६.१९६२ विभाग 


१७.०२.१९८९ 
०२.०५.१९६२ | TAMER १५.०४२०१५ | ३१.०५.२०२२ | अनिच्छ्क  |जलसंपदा विभाग 


गो. 
शर.अरविद नवरी [अज 
aaa ial 
: नारायन आढाव 
त 
व 
च. पिळणकर 


Ale 
| 


१३.९.१९७१ .पुरवठा व ग्रा.सऱक्षण 
अज १५.०३.१९९१ 


al 
|२१-१२.१९६५ | चक्रमुद्रक इच्छ्क ।सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य 
चालक अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
जलसंपदा 


रो 


wa 


Cc 


Al wl x 
<4] oP @ 
aie 


जलसंपदा aT 

चालक 

त्वालवार ३3८२०२३ 
नक | 


